महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-ब संवर्गात पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १६ नोव्हेंबर, २०१८. 
संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२॥/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७. 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे ४४००/-) खालील 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे ४६००/-) या संवर्गात त्यांना वाटप 
झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहुन निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती 
देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 
श्री. शिवाजी एस. शेळके, मंडळ औरंगाबाद खुला | तालुका कृषि अधिकारी, औंढा जि. 
षि कृषि अधिकारी, तालुका कृषि हिंगोली 
अधिकारी, औढानागनाथ. 
श्री. दिपक आर. दारोकर, कृषि अमरावती इ.मा.व. | जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य) 
२ | अधिकारी कि.ना.प.जि. जि.प. वाशिम 
अमरावती 
श्री. शिवाजी एस. कापडणीस, नाशिक खुला | तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
३ | कृषि अधिकारी, उ.वि.कृ.अ., कृषि अधिकारी, नाशिक 
निफाड, जि. नाशिक 
श्री. संजय पी. ठाकरे, मंडळ नागपूर खुला | तालुका कृषि अधिकारी, वडसा, 
अ कृषि अधिकारी, भारसिंगी, जि. गडचिरोली 
ता.कृ.अ., नरखेड, जि. नागपूर 
श्री. रामेश्वर हरिभाऊ भुते, मंडळ औरंगाबाद इ.मा.व. | तालुका कृषि अधिकारी, पैठण 
५ | कृषि अधिकारी, जि.औरंगाबाद 
ता.कृ.अ.सोयगांव फर्दापुर 
श्री. मोहन ज्ञानोबा गोजंमगुंडे, औरंगाबाद खुला जिल्हा बीज प्रमाणिकरण 
६ | कृषि अधिकारी, वि.कृ.स.सं., अधिकारी, उस्मानाबाद 
लातूर 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५ अ 


अधिकारी, उरळ ताकृअ, 
बाळापूर 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांवव पदनाम  ।वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 
७ | श्री. अशोक लक्ष्मण मोरे, जिल्हा नागपूर खुला | तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव, 
गुण नियंत्रक, जि.अ.कृ.अ., ठाणे जि. गोंदिया 
श्री. रोहिदास कांतीलाल अमरावती खुला तालुका कृषि अधिकारी, 
८ । मासाळकर, जिल्हा गुणवत्ता देऊळगांव, जि. बुलढाणा 
नियंत्रण निरिक्षक, सातारा 
श्री. व्यंकटरेड़ी लिंगारेडी अमरावती खुला । तालुका कृषि अधिकारी, मोर्शी, 
९ ।कुंटावार, मंडळ कृषि अधिकारी, जि. अमरावती 
आर्णी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ 
श्री. संभाजी भाऊसाहेब पटकुरे, औरंगाबाद इमाव | तालुका कृषि अधिकारी, जालना, 
वि ० | मंडळ कृषि अधिकारी, मणेराजुरी जि. जालना 
ता. तासगांव 
श्री. विजयकुमार पुंडलिक नागपूर अनु. । प्रपत्र-बढती वि.का.अ., मा. विरोधी 
1 , साळवे, कृषि अधिकारी, मा. जाती पक्षनेता, विधान परिषद 
विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद विधानभवन, मुंबई. 
विधानभवन, मुंबई 
श्री. शिरिष रामकृष्ण घनबहादुर, औरंगाबाद अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, देवणी 
१२ । कृषि अधिकारी, तालुका कृषि जाती जि. लातूर 
अधिकारी, फुलंब्री 
श्री. नंदकुमार दत्तात्रय माने, अमरावती अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, बाळापूर, 
मंडळ कृषि अधिकारी, जाती जि. अकोला 
१३ तालुका कृषि 
पोलादपूर, तालुका कृषि 
अधिकारी, पोलादपूर जि.रायगड 
श्रीमती ज्योती प्रदिपराव चौरे औरंगाबाद इमाव | तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
~ ४ ।(ठाकरे), कृषि अधिकारी कृषि अधिकारी, बीड 
जि.बि.प्र.अ. अकोला 
श्री. प्रदिप पुंडलिक वाहाणे, कृषि नागपूर अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, चंद्रपूर, 
पा अधिकारी, कृषि जाती जि. चंद्रपूर 
चिकित्सालय/रोपवाटीका- 
सोनापूर 
श्री. शशिकिरण राजाभाऊ अमरावती अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, मालेगांव, 
गर जांभरूणकर, मंडळ कृषि जाती जि. वाशिम 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५ अ 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 

श्रीमती संध्या महादेवराव करवा अमरावती खुला | तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
वि ७ | (चौगुले), कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, बुलढाणा 

ताकृअ, पातुर, जि. अकोला 

श्री. PORTA काशीनाथ नागपूर अनु. । तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि सह 
१८ | अमृतसागर, मंडळ कृषि जाती संचालक कार्यालय, नागपूर 

अधिकारी, कवठेमहांकाळ जि. 

सांगली 

श्री. संजय लक्ष्मण हिवाळे, कृषि औरंगाबाद अनु. । तालुका कृषि अधिकारी, पालम, 
दुर अधिकारी कृषि संचालक जाती जि. परभणी 

(निवगुनि) कृषि आयुक्तालय, 

म.रा. पुणे 

श्रीम. अनुरूपा राहुल शास्त्री नागपूर खुला | तालुका कृषि अधिकारी, भिवापूर, 
= (अग्नीहोत्री), कृषि अधिकारी, जि. नागपूर 

तालुका कृषि अधिकारी, हिंगणा, 

जि. नागपूर. 

श्री. मिलिंद दिनकर जंजाळ, अमरावती अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, चिखली 
२१ | कृषि अधिकारी, जि.अ.कृ.अ., जाती जि. बुलढाणा 

अकोला 

श्री. परेशचंद्र काशीनाथ बागले, नागपूर अनु. । तालुका कृषि अधिकारी, सिरोचा 
२२ | मंडळ कृषि अधिकारी, शिरपुर जाती जि. गडचिरोली 

जि. धुळे 

श्री. राजेद्र विनायक जांरोडे, नागपूर अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, गोंदिया, 
२३ | कृषि अधिकारी, जि.बि.प्र.अ., जाती जि. गोंदिया. 

वर्धा 

श्री. हनुमंत गिरीधर कांबळे, कृषि औरंगाबाद अनु. | तालुका कृषि अधिकारी, वाशी जि. 
२४ । अधिकारी, कृषि उपसंचालक, जाती | उस्मानाबाद 

कृषि आयुक्तालय, पुणे 

श्रीम. स्वाती जी. गावंडे नागपूर अनु. । तालुका कृषि अधिकारी, तुमसर, 
२५ | (वाशिमकर), कृषि अधिकारी, जाती जि. भंडारा 

वि.कृ.स.सं., नागपूर 

श्री. मारूती GANTT साळे, मंडळ नागपूर अनु. | जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), 

कृषि अधिकारी, सासवड, जाती | चंद्रपूर 
ग्र तालुका कृषि अधिकारी, पुरंदर, 

जि. पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५ अ 


२. श्री. विजयमुमार पुंडलिक साळवे, कृषि अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर 

सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम-४०, 

परिशिष्ट-२, अट क्र. १८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यकाळात मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान 

परिषद विधानभवन, मुंबई येथे वि.का.अ. पदावर प्रपत्र पदोन्नती (बढती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र 

बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. सदर ६ महिन्यांचा कालावधी समाप्त 

झाल्यानंतर श्री. साळवे यांनी तालुका कृषि अधिकारी, मोहाडी, जि.भंडारा पदावर हजर होणे आवश्‍यक राहील. 

३. सदर पदोन्नती हीमा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४.०८.२०१७ रोजी 

दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष 

अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ 

तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

४. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 

सांगता येणार नाही. 

५. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरीष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती ग्राहय धरता 

येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ त्यांना मिळणार नाही. 

६. सदर पदोन्नती ही दि. ०१.०१.२००४ अखेरची अंतरिम ज्येष्ठतासूचीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 

अंतिम निकालाच्या अधिन राहील. 

७. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 

सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 

८. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१७४८२३३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sugriv Sambhaji = 


90f9: 


ra 
९९ 
7096817151, 
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491¢4209459¢3cf34072 
h a p a e (ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१८/प्र.क्र.१८०/१५ अ 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. उपसचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

९. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
११. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१२. सर्व सह सचिव/उप सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१५. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१६. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१८.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१९. निवड नस्ती / 9431 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


